शासकीय आयुर्वेद रुग्णालयांसाठी लागणारी 
आयुर्वेदीक औषधी, तद्‌अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्र. आयुष-२०२०/प्र.क्र.४६/२०/आयु-२, 
गो.ते. रुग्णालय आवार, गो.ते.संकुल, ९ वा माळा,मंत्राळय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : ०४ डिसेंबर, २०२० 


वाचा :- १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.भांखस-२०१४/ प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, 
दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६ 
जुले, २०१७. 
३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.खरेदी-२०१८/प्र.क्र.१७/आरोग्य-८, दिनांक १७ 
फेब्रुवारी,२०१८ व दिनांक २७ मार्च, २०१९. 


प्रस्तावना :- 
उपरोक्त वाचा येथील अ.क्र.(२) व अ.क्र. (३) नुसार आयुर्वेद रुग्णालयासाठी लागणारी औषधी व तद्अनुषंगीक 


उपभोग्य वस्तु हाफकीन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. याचे मार्फत खरेदी करणे बंधन कारक आहे . आयुष 
संचालनालय, मुंबई अंतर्गत सहा रुग्णालयांसाठी लागणारी आयुर्वेदीक औषधी व तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तु 
हाफकीन जीव-औषध निर्माण महामंडळ (मर्यादित) अंतर्गत खरेदी कक्षास सादर करण्यांत येत असलेल्या 
मागणीपत्रकातील बाबनिहाय रु.३.०० लाखाचे वरील खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: - 

आयुष संचालनालय, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या म .आ.पोदार रुग्णालय, वरळी, मुंबई, तसेच 
शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय, नागपुर/नांदेड/उस्मानाबाद/जळगांव व २० शाय्या आयुर्वेद कक्ष, ससुन सर्वोपचार 
रुग्णालय, पुणे या रुग्णालयांसाठी सन २०२०-२०२१ मध्ये लागणारी आयुर्वेदीक औषधी व तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तु 
यांच्या रु..३.०० लाखाच्या वरील बाबींकरीता खाली नमूद केल्याप्रमाणे ९ प्रकारची आयुर्वेदिक औषधांसाठी 
रु.४९,६७,३६२/- (रुपये एकोणपन्नास लाख सुदसष्ट हजार तीनशे बासष्ट Hat) + ११ प्रकारची पॅथोलेंजी 
साहित्यासाठी रु .४६,९३,६२५/- (रुपये Meas लाख त्र्याण्णव हजार सहाशे पंचवीस फक्त) असे एकूण 
रु.९६,६०,९८७/- (रुपये हाहाण्णव लाख साठ हजार नऊरो सत्त्याऐंशी फक्त) एवढया रकमेच्या खरेदीस या शासन 


निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०२०/प्र.क्र.४६/२०/आयु-२ 


क्र. पकाँग संस्थानिहाय खरेदी प्रमाण एकूण प्रति एकूण 
औषधाचे नाव साईझ शि नागपूर | नांदेड | उस्मानाबाद | जळगाव | पुणे | खरेदी | खरेदीचे | नग किंमत 
प्रमाण | प्रमाण | किंमत | (रुपये) 
Peet 
1. | Arogya vardhini vati | ° 4 ३०० |; S| ko १०१ १०| ३| way | किलो | २८६७ | १३३०२८८ 
2. | Chandraprabha Vati । किलो | किलो ६० शि Yo Yo १० 3 १५०३ | किलो | २०८४ ३१८८५२ 
3. | Hignvashtaka churna | ९किलो | किलो १०० | १५० | 8 ८० ७ | ५ २३४० | किलो | १५०० ५१०००० 
4. | Lasunadi Vati श्वि Ro | oo | = Ro | ८५.५०० zx. १ | २२६.५ | किलो | २७७२।| ६२७८५८ 
5. | Sitopaladi churna १1व २३०० १०० शिव १०९ Ro ३ GRR | किलो | ८०० ४१७६०० 
6. | Swarna Bhasma ग्राम २० २० |. | I | “| EZ ४० | ग्राम ८४१५ ३३६६०० 
7. | Til Taila | लिटर | १८०० | ५०० | १००० |: | ७५ | ३३०५ | लिटर | १८० ५९४९०० 
व्यि Triphala Churna | Tere | किलो २०० ७० १०० १६७ & | १० "५५२ | किलो | ८०० ४४१६०० 
a Triphala Guggul 214 २० go | ५० ex wu] २६४ at १४७६ | ३८९६६४ 
एकूण ४९६७३६२ 
पॅथोलॅजी साहित्य (म.आ.पोदार रुग्णालय,वरळो, मुंबई) 
Sr.no Aushadi/utility name Required Quantity Rate Per | Total Price 
Unit 
1. Stromatolyser 4 DL (Transasia) 10 Pack (1x5 lit) 67100 6,71,000 
2. Stromatolyser 4 DS (Transasia) 6 Pack (3x42 ml) 95400 5,72,400 
3. Sulpholyser (transasia) 5 Pack (1x5 lit) 69825 3,49,125 
4. Control Level-1-2-3(transasia) (Echek XE) | 10 Set (3x4.5 ml) 32000 3,20,000 
Batchwise control 
5. Direct HDL cholesterol (auto kit) liquid | 100 Kit (5x10 ml) 4731 4,73,100 
stable 
16. | HBsAG rapid kit (auto kit) 300 Kit (1x50 ml) 1200 3,60,000 
7. Disposable Plastic tubes 50000 nos. (10 ml) 7.5 3,75,000 
18. | Flouride Vaccutainer tubes 50000 nos. 8.8 4,40,000 
19. | VACcutainer needles (22G) 400 box (1x100nos 920 3,68,000 
10. Vaccutainer plain tubes 50000nos. 8.8 4,40,000 
11. Roller 20 (SI R20-LC) Universal card | 15000 test 325000 3,25,000 
15000 test (एका युनिट मध्ये) 1 Unit 
Total 46,93,625 
(Total : 4967362 + 4693625 = 96,60,987/-) 


२. वर नमूद केलेल्या यादीनुसार वस्तू खरेदी करुन पुरवठा करण्यासाठी मागणीपत्र जनरल मॅनेजर-१, हाफकिन 


जीव-औषध निर्माण महामंडळ (मर्यादित) अंतर्गत खरेदी कक्ष यांना सादर करण्यात यावे. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व 


कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दि.०१ डिसेंबर, २०१६ मधील परि. 


क्र.३.१.१.२ - मध्ये नमूद केल्यानुसार प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच प्रशासकीय आदेशातच खरेदीची 


आव्यकता व खरेदी केलेल्या वस्तूंचा विनियोग तातडीने केला जाणार आहे, असे प्रमाणित करुन कार्यालय प्रमुखांनी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०२०/प्र.क्र.४६/२०/आयु-२ 


त्यांना असलेल्या वित्तीय मर्यादेपर्यंतच मान्यता देण्यात यावी व कोणत्याही बाबीतील अनियमितता होणार नाही याची 
संचालक, आयुष यांच्या कार्यालयासह संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. तसेच प्रस्तुत खरेदी नियमानुसार व आवश्‍यकतेप्रमाणे 
आहे हे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 

३. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८ भाग-२, (शासन निर्णय क्र.एडीआर-२०१६/प्र.क्र.७२/१६/आयु-२, 
दिनांक १४.११.२०१८ अन्वये, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिनस्त आयुष संचालनालयास प्रदान 

करण्यात आलेल्या वित्तीय शक्ती मधील अ.क्र.४५ नियम क्र.१६९ नुसार) शासकीय रुग्णालयात होणाऱ्या 
औषधी/सजिकल बाबींचा पुरवठा तसेच विविध प्रयोगशाळांना लागणारी रसायने , रुग्णांच्या आहारासाठी लागणारे 

खाद्यपदार्थ शासनाने ठरवून दिलेल्या दराने खरेदीस मंजूरी देण्याबाबत प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारास 
अनुसरुन सदर प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

४. सदर बाबींकरीता होणारा खर्च , म.आ.पोदार रुग्णालय, वरळी, मुंबई, तसेच शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय, 
नागपूर/नांदेड/उस्मानाबाद/जळगाव आणि २० BAT आयुर्वेदीक कक्ष, ससुन सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे या संस्थांच्या 
खाली नमूद केलेल्या लेखाशीर्षांतर्गत २१-सामुग्री व पुरवठा अंतर्गत सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षामधील मंजूर 
होणाऱ्या निधीतून भागविण्यात यावा. 


प्रधान लेखाशिर्ष-मागणी क्रमांक-एस-१ (अनिवार्य/00111॥॥60) 


२२१० च वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०२ 2 नागरी आरोग्य सेवा-इतर वैद्यकीय पध्दती 

१०१ ऱ आयुर्वेद 

(०२) - इलाखा शहर रुग्णालये व दवाखाने 

(०२) (०१) < महादेवी आनंदीळाल पोदार रुग्णालय (२२१० १८८६) 
२१ 7 सामुग्री व पुरवठा 


प्रधान लेखाशिर्ष-मागणी क्रमांक-एस-१ (अनिवार्य/00111॥॥60) 


२२१० क वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०२ i नागरी आरोग्य सेवा-इतर वैद्यकीय पध्दती 

१०१ - आयुर्वेद 

(०२) व इलाखा शाहर रुग्णालये व दवाखाने 

(०२) (०२) व आयुर्वेदीक मुफसल रुग्णालये व दवाखाने (२२१० १९०१) 
२१ - सामुग्री व पुरवठा 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०२०/प्र.क्र.४६/२०/आयु-२ 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२०१२०४१५२९५१२७१३ असा आहे. हे आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन 
काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHVINI ARVIND MOON 
A S H V | N | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=MEDICAL EDUCATION AND DRUGS 


DEPARTMENT, postalCode=400032, 


ARVIND 0000 
MOON aaa ANE MEN 
(अश्विनी मुन) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) संचाळक, आयुष संचालनालय, मुंबई, 
२) व्यवस्थापकीय संचालक, shar जीव-औषध निर्माण महामंडळ (मर्यादित), आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, 
मुंबई ४०० ०१२. 
३) अधिष्ठाता, म.आ.पोदार रुग्णालय, वरळी, मुंबई 
४) शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय,नागपूर/नांदेड/ उस्मानाबाद /जळगांव 
५) महाळेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
६) निवासी वैद्यकीय अधिकारी, २० शय्या आयुर्वेद कक्ष, ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे. 
७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर /नांदेड / उस्मानाबाद/जळगाव. 
८) निवासी लेखा अधिकारी. 
९) निवड नस्ती (आयु-२) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


